RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४० किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ जुलै २०२१ 


सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


; 


क्रमांक टिपीबी -४३२१ / १ ९ ५ / प्र.क्र.९ ७ / २०२१ / नवि - ११.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे ) चे कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने 
अधिसूचना क्र . टिपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना -२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करणेत आलेला आहे ) 
सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) 
वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस 
समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात 
आली आहे . आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजी पारित केले 
असून सदर शुद्धिपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेत न . भू . क्र . ६२ ९ / १२५ ९ , मौजे वांद्रे ( पुर्व ) ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात 
आलेला आहे ) या जागेवर — पोलीस स्टेशन ' ( आर.पी.यु .३.१ ) ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण ” असा करण्यात आलेला आहे ) असे 
आरक्षण दर्शविण्यात आले आहे आणि ज्याअर्थी , मे . शिखर कंसल्टन्ट्स , परवानाधारक सर्व्हेअर यांचे दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे पत्र शासन 
नगर विकास विभागास प्राप्त झाले असून सदर पत्रान्वये , उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण वगळण्याची विनंती करण्यात आली आहे व अर्जदार 
यांनी सदर पत्रासोबत शासन महसूल व वन विभगाने निर्गमित केलेल्या दिनांक २३ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचे ज्ञापनाची प्रत सादर केली आहे ; आणि 
ज्याअर्थी , अर्जदार यांचे पत्र व त्यासोबतच्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते कि , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनीवरील ६४८ 
चौ.मी. शासकीय जागा ' तिरूमाला तिरूपती देवस्थान ' या ' आंध्रप्रदेश चॅरिटेबल अॅण्ड हिंदू रिलिजिअस इन्स्टिट्युशन्स अॅण्ड इंडोव्हमेंट्स अॅक्ट , 
१ ९ ८७ ' अंतर्गत स्थापित संस्थेस लहान तिरूपती बालाजी मंदिर , माहिती केंद्र , ई - दर्शन काउंटर , पुस्तक विक्री केंद्र इ . वापराचे प्रयोजनार्थ 
भाडेपट्ट्याने दिली आहे ; 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


" 


असा 


आणि ज्याअर्थी , अर्जदार यांचे विनंतीच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका 
करण्यात आलेला आहे ) दिनांक २१ जून २०२१ रोजीचे पत्रान्वये शासन नगर विकास विभागास अहवाल सादर केला असून त्यात अर्जदार यांचे 
विनंतीनुसार उक्त आरक्षणामध्ये बदल करणेकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ मधील तरतूदींनुसार उक्त विकास योजनेमध्ये फेरबदल करावा 
लागेल , असे नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अर्जदार यांची विनंती व त्यावरील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा अहवाल विचारात घेता , तसेच उक्त जमीन ही शासकीय 
जमीन असल्याची व शासनाने उक्त जमीन लहान मंदिर व अनुषंगिक वापरासाठी भाडेपटटयाने दिली असल्याची बाब विचारात घेता , खालील 
परिशिष्टामध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण वगळणे हे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे , अशी शासनाची खात्री 
झाली आहे . ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आलेला आहे ) ; 

आणि त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती व वस्तुस्थिती विचारात घेता , आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये 
प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील प्राप्त इतर सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३७ , पोट - कलम ( १ कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागवण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे . शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की , खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी 
कोणत्याही हरकती / सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक , 
नगररचना , बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस , ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात 
याव्यात . सदर प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेऊन त्यावरील अहवाल 
शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२ ( १ ) अन्वये उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने “ अधिकारी 
म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या 
पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल 


, 


प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी खालील ठिकाणी ठेवण्यात आला आहे : 


( १ ) प्रमुख अभियंता ( वि . नि . ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालय , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 
( २ ) उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय , इन्साहटमेंट , ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई -४०० ००१ . 


परिशिष्ट 


The reservation of ' Police Station ' ( RPU 3.1 ) on the land bearing CTS No. 629/1259 , Village 
Bandra ( East ) is proposed to be deleted and the land so deleted is proposed to be included in ‘ R ’ 
Zone as shown on plan . 

सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , 


शके १ ९ ४३ 


३ 


3 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 29th July 2021 


NOTICE 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB - 4321 / 195 / CR - 97 / 2021 / UD - 11.— Whereas , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 1 ) of Section 31 of : the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as " the Said Act " ) , the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR - 118 / 
2017 / DP / UD - 11 , dated 8th May 2018 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) has 
accorded sanction to the Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai ( hereinafter referred 
to as “ the said Development Plan ” ) along with the Development Control and Promotion Regulations 
-2034 for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said 
Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the 
said Notification . And whereas , Government has issued a corrigendum of even number dated 
22nd June , 2018 to the said Notification , as per which the said Development Plan has come into 
force from 1st September 2018. And whereas , thereafter Government has issued a Corrigendum 
and Addendum of even number dated 29th June , 2018 to the said Notification , which is published 
in the Government Gazette dated 30th June , 2018 ; 

And whereas , as per the said Development Plan , the land bearing CTS No.629 / 1259 of Village 
Bandra ( E ) , Mumbai ( hereinafter referred to as “ the said land ” ) is reserved for ‘ Police Station ' 
( RPU3.1 ) ( hereinafter referred to as “ the said reservation ” ) . And whereas Government in Urban 
Development Department has received letter dated 29th November 2020 from M / S Shikhar 
Consultant , Licensed Surveyor wherein the applicant has requested the Government to delete 
the said reservation from the said land and has submitted copy of memorandum dated 23rd August 
2019 issued by Revenue and Forest Department , Government of Maharashtra . And whereas , going 
through letter of applicant and documents submitted it is seen that , Government of Maharashtra 
has allotted the said land admeasuring 648 sq.mt. to " Tirumala Tirupati Devasthanam ” registered 
under " Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Indovements Act , 1987 ” , 
on lease for construction of small Tirupati Balaji Mandir , Information Centre , E - Darshan Counter , 
Book selling Centre Building ; 

And whereas , Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as “ the 
said Corporation ” ) vide letter dated 21st June 2021 has submitted a report on request of the 
applicant wherein , it is stated that , the request to change the said reservation will attract 
modification to the said Development Plan as per provisions of Section 37 of the said Act ; 

And whereas , considering the request of the applicant and report of the Municipal Corporation 
of Greater Mumbai , and considering the fact that the said land is owned by Government and as 
Government has leased the said land for specific purpose of construction of small Temple and 
allied users , the Government is satisfied that in the public interest it is expedient to delete the 
said reservation from the said land more specifically described in the schedule given below 
( hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ” ) ; 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers vested in it under sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act , and all other powers 
enabling it in this behalf , the Government hereby publishes a Notice for inviting objections / 
suggestions from any persons with respect to the Proposed Modification , as required by clause ( a ) 
of sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act , for information of all persons likely to be affected 
thereby . The Government is further pleased to inform that any objections / suggestions in respect 
of Proposed Modification mentioned in the schedule given below may be forwarded before expiry 
of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette 
to the Deputy Director of Town planning , Greater Mumbai having his office at ENSA Hutments , 
भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. Any objections / suggestions , which 
may be received within the said period shall be dealt with in accordance with the provisions of 
sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town planning , Greater 
Mumbai , who is hereby authorised under Section 162 ( 1 ) of the said Act as an “ Officer 

" Officer ” on behalf 
of the Government to hear suggestions / objections which are received and say of the said 
Corporation , as the case may be and submit his report to the Government . 

A part plan showing the proposed modification is kept open for the inspection of the general 
public at the following offices : 

( 1 ) Office of the Chief Engineer ( Development Plan ) Municipal Corporation of Greater 
Mumbai , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 

( 2 ) Office of the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , having his office at 
ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 


SCHEDULE 


The reservation of Police Station ' ( RPU3.1 ) on the land bearing CTS No.629 / 1259 , Village 
Bandra ( East ) is proposed to be deleted and the land so deleted is proposed to be included in ‘ R ’ 
Zone as shown on plan . 

This Notice is also published on the Govt . of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


4 ५ 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./1850/2021.- In view of application submitted by Smt . A. B. Kurane , Civil Judge 
( S.D. ) , Sindhudurg referred at Sr. No. 1 above , earned leave on 1st July 2021 and 2nd July 2021 , is 
hereby cancelled out of earned leave for the period from 29th June 2021 to 2nd July 2021 which is 
granted , vide this office order referred to at Sr. No. 2 above . 

Inform concerned accordingly . 


Sindhudurg , 
dated 29th July 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./1852/2021.- Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , 
now deputation at Civil Court , Dodamarg is granted earned leave ex - post - facto , for 06 days from 
22nd July 2021 to 27th July 2021 with permission to prefix holiday on 21st July 2021 and to leave 
headquarters from 20th July 2021 A.O.H. to 28th July 2021 B.O.H .. Casual leave already granted 
to her on 22nd July 2021 and 23rd July 2021 which is already granted vide this letter referred to 
at Sr. No. 3 above , is hereby cancelled . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt . D. B. Sutar is reposted as It . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . D. B. Sutar , would 
have been continued to an officiate as It . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi had she not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of her Court along with the charge of the Court of 
the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Dodamarg , was already kept with Smt . R. R. Bedagkar , Civil 
Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , now deputation at Civil Court , Dodamarg 
is directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual . 


ܕ • 


Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated 29th July 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./1851/2021.- Smt . D. K. Patil , Jt , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli , is 
granted Earned leave for 13 days from 26th July 2021 to 7th August 2021 with permission to suffix 
holiday on 8th August 2021 and to leave Head Quarters from 26th July 2021 O.H. to 9th August 
2021 B.O.H .. 

Applicant is directed to observe of covid protocol and submit certificate of no covid symp 
toms at the time of joining . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . D. K. Patil , is reposted as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . D. K. Patil , would 
have been continued to an officiate as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli had she not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Smt . D. K. Patil , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli , the charge of the Court of Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli shall remain 
with Shri . S. A. Jamadar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli . 

The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli is directed to hand over the charge of her 
Court to the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli . The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli , is directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated 29th July 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( नागरी क्षेत्र कमाल धारणा ) , बृहन्मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सी / युएलसी / डे- XV / ६ ( १ ) / SR - VI - २४८ , २४ ९ / २०२१ जा.क्र . ४७ ९ / २१.— शिवगंगा को . ऑ . हौ . सोसा . लि . यांचा अर्ज 
दिनांक २५ एप्रिल २०१६ व २३ जून २०१६ अन्वये या कार्यालयास अशी विनती केली आहे की , मौजे - दहिसर , ता . बोरीवली येथील न . भू . क्र . 
११५४ - अ , क्षेत्र १२१६.३० चौ . मी . करीता आपल्या कार्यालयाचे आदेश क्र . C / ULC / D - III / Sec - 21 / SR - II - ४ ९ , दिनांक २८ जानेवारी १ ९ ८० 
अन्वये उपरोक्त मिळकतीला कलम २१ खाली सूट दिलेली आहे.तसेच सदर बांधकामास मुंबई महानगरपालिकेने ( IOD / CC व OC ) पारित केले 
आहे . सदर सोसायटी उप निबंधक गृहनिर्माण संस्था यांचेकडील दिनांक १ ९ एप्रिल १ ९९ १ रोजी नोंदणीकृत झालेली आहे . सदर योजनेमधून नाजकधा 
अधिनियम , १ ९ ७६ अंतर्गत विकासकांनी कलम -२१ खालील सट्टीच्या आदेशातील अटी व शर्तीची पूर्तता केलेली असून शासनदेय बांधीव क्षेत्राच्या 
४ सदनिका शासनास प्रत्यापित केलेल्या आहे . त्यामुळे मौजे - दहिसर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ११५४ - अ क्षेत्र १२१६.३० चौ.मी. करीता 
पारितत केलेले कलम १० ( ३ ) , १० ( ५ ) व एकतर्फी ताब्याची कार्यवाही रद्द करावी . 
प्रस्तुत 

प्रकरणी जमीनमालक श्रीमती गीता प्रकाश आरते यांनी दिनांक १३ ऑगस्ट १ ९ ७६ रोजी कलम ६ ( १ ) खालील विवरणपत्र दाखल केले 
होते . सदर विवरणपत्राची छाननी करून दिनांक ६ ऑक्टोबर १ ९ ८३ रोजी कलम ८ ( ४ ) खाली आदेश पारित करण्यात आले होते . तद्नंतर सुधारित 
कलम ८ ( ४ ) सुधारित आदेश दिनांक २ नोव्हेंबर १ ९ ८८ रोजी पारित करून मौजे - दहिसर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ११५४ - अ , क्षेत्र १२१६.३० 
चौ.मी. अतिरिक्त घोषित करण्यात आले आहे . तद्नंतर उक्त अतिरिक्त क्षेत्रास कलम १० ( ३ ) खालील अधिसूचना दिनांक २० जुलै २००६ रोजी 
पारित करून सदर अधिसूचना दिनांक १७ ऑगस्ट २००६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे . तद्नंतर कलम १० ( ५ ) खालील 
नोटीस दिनांक २१ डिसेंबर २००६ रोजी पारित करून नगर भूमापन अधिकारी बोरीवली यांनी उक्त मिळकतीचा दिनांक १५ जानेवारी २००७ रोजी 
एकतर्फी ताबा घेतलेला आहे . 

प्रकरणी या कार्यालयाचे कलम २१ खालील आदेश क्र.सी / युएलसी / डे- III / -Sec - 21 / SR - II - ४ ९ , दिनांक २८ जानेवारी १ ९ ८० शुद्धिपत्रक 
दिनांक ४ मार्च १ ९ ८ ९ मौजे दहिसर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ११५४ - अ , क्षेत्र १२१६.३० चौ.मी. , न.भू.क्र . ११५४ - क , क्षेत्र ३२१.५० चौ.मी. , 
एकूण अतिरिक्त क्षेत्र १५३७.८० चौ.मी. आहे . सदर क्षेत्रास कलम २१ खाली सूट देण्यात आली आहे . व सदर सुट्टीच्या आदेशातील अटी व शर्ती 
नुसार 

शासनदेय बांधीव क्षेत्राच्या ४ सदनिका शासनास प्रत्यार्पित केलेल्या आहेत . व शासनाने त्या लाभार्थांना वितरीत केलेल्या आहेत . 

सदर प्रकरणी अर्जदाराच्या विनंतीनुसार शासन नगर विकास विभाग , मंत्रालय यांना दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१७ व १२ जून २०१८ अन्वये 
सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला होता . सदर अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाने या कार्यालयास दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० अन्वये असे 
कळविले आहे की , प्रकरणे विधी व न्याय विभागाने दिलेले अभिप्राय विचारात घेता मौजे दहिसर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ११५४ - अ , 

क्षेत्र 
१२१६.३० चौ.मी. क्षेत्रावर करण्यात आलेली नाजकधा कलम १० ( ३ ) व १० ( ५ ) ची कार्यवाही रद्द करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे . 

म्हणून मी , जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी , बृहन्मुंबई याद्वारे आदेशित करतो की , मौजे दहिसर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ११५४ - अ , 
क्षेत्र १२१६.३० चौ.मी. या मिळकतीला पारित केलेली कलम १० ( ३ ) व १० ( ५ ) खालील कार्यवाही रद्द करण्यात येत आहे , व मिळकत पत्रिकेवरील 
धारक सदर “ महाराष्ट्र शासन ” ही नोंद कमी करण्यात येत आहे . 


. 


बृहन्मुंबई , 
दिनांक २४ जून २०२१ . 


डॉ . विकास नाईक , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी , 
( ना.क्षे.क.म. ) , बृहन्मुंबईकरिता . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ३२२२ / २०२१ . – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . संदर्भ 
क १ अन्वये दिनांक ९ जुलै २०२१ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रदद् करण्यात येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ . 


६७ दिवस 


अर्जित 


7 


श्रीमती प . शे . गोवेकर , 
५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , रत्नागिरी . 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक ९ जुलै २०२१ दिनांक १७ जुलै २०२१ 

श्री . ए . ए . वाळुजकर , 
ते दिनांक १६ जुलै २०२१ व दिनांक १८ जुलै २०२१ सह दिवाणी न्यायाधीश , 
पर्यंत आठ दिवसांची च्या सुट्ट्या 

( क . स्तर ) व 
दिनांक ८ जुलै २०२१ 

न्यायदंडाधिकारी 
चे कार्यालयीन 

वर्ग १ , रत्नागिरी यांजकडे 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ८ जुलै २०२१ चे 
दिनांक १ ९ जुलै २०२१ कार्या . वेळेनंतरपासून ते 
चे कार्यालयीन 

दिनांक ९ जुलै २०२१ चे 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 

कार्या . वेळेनंतरपर्यंत *** 


रजा . 


अर्जित रजा . 


*** तसेच दिनांक १२ जुलै २०२१ चे कार्या.वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १६ जुलै २०२१ चे कार्या . वेळेनंतरपर्यंत तसेच श्री एन . सी . पवार 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रत्नागिरी यांजकडे दिनांक ९ जुलै २०२१ चे कार्या . वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १२ जुलै २०२१ चे कार्या वेळेपूर्वीपर्यंत व दिनांक १६ जुलै २०२१ चे कार्या वेळेनंतर पासून ते दिनांक १ ९ जुलै २०२१ चे कार्या . 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ जुलै २०२१ . 


एल . डी . बिले , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी -२ / २ ९ ५७ / २०२१.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा , सुट्टी भोगणेची व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजुरी मिळणेबाबतचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना 
क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . यापूर्वी मंजूर केलेली दिनांक २८ जून २०२१ रोजीची किरकोळ रजा या 
आदेशाने रद्द करण्यात येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 
( ३ ) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ . 


( २ ) 
श्री . डी . एल . निकम , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ 
व अति . सत्र 
न्यायाधीश , खेड . 


१८४ दिवस 
अर्जित 


दिनांक २८ जून २०२१ 
ते ३० जून २०२१ 
पर्यंत ३ दिवस 
अजित रजा . 


दिनांक २६ जून २०२१ व 
दिनांक २७ जून २०२१ 
च्या सुट्ट्या 
दिनांक २५ जून २०२१ 
रोजीचे कार्या . वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १ जुलै २०२१ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत 


श्री . ए . एस . आवटे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अति . सत्र 
न्यायाधीश , खेड . 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ जुलै २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / २ ९९ १ / २०२०.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
उपरोक्त संदर्भ क्र . १ अन्वये मंजूर केलेल्या दिनांक १७ जून २०२१ ते दिनांक २५ जून २०२१ पर्यंतचे अर्जित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . वरील संदर्भ क्र .२ चे आदेशान्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 


( १ ) 


( ३ ) 


१ . 


( २ ) 
श्री . जी . जी . इटकळकर , 
मुख्यन्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


१६२ दिवस 
अर्जित 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २६ जून २०२१ दिनांक ३ जुलै २०२१ व श्री . एन . जी . गोसावी , 
ते २ जुलै २०२१ 

दिनांक ४ जुलै २०२१ २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
च्या सुट्ट्या 

व . स्तर व अति . मुख्य 
अर्जित रजा . 

दिनांक २६ जून २०२१ न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी . 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक ५ जुलै २०२१ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजा . 


सात दिवस 


वरील न्यायीक अधिकारी यांनी रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील 
प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील 
न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ७ जुलै २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ ११ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी -२ / २ ९९ ० / २०२० . – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.तसेच 
दिनांक २८ जून २०२१ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 


( १ ) 


( ३ ) 


१ . 


५७ दिवस 


अर्जित 


( २ ) 
श्रीमती प . शे . गोवेकर , 
५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , रत्नागिरी . 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २८ जून २०२१ 

दिनांक २६ जून २०२१ व श्री . एन . सी . पवार , 
ते २ जुलै २०२१ दिनांक २७ जून २०२१ 

२ रे सह दिवाणी 
पर्यंत पाच दिवसांची तसेच दिनांक ३ जुलै २०२१ 

न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व दिनांक ४ जुलै २०२१ 

व न्यायदंडाधिकारी 
च्या सुट्ट्या 

वर्ग १ , रत्नागिरी . 
दिनांक २५ जून २०२१ 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ५ जुलै २०२१ 
चे का . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजा . 


अर्जित रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ७ जुलै २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष ३ / कलम १५६ / आदेश / १२७५ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये मुंबई शहर नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्या . , मुंबई ५ , कमर मॅन्शन , ४०-४५ ए , नानाभाई परळकर मार्ग , परेल व्हिलेज , मुंबई 
४०० ०१२ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०१ अन्वये प्राप्त वसूली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसूली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच 
मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या 
कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान 
केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


१ श्री . विलास पांडुरंग पाटील 
२ श्री . अक्षय विष्णू पाटील 


वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई 
बृहन्मुंबई 


२ . 


४ . 


५ . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधीत थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसूलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी . 

कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी 
यांनी 

नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


६ . 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ १३ 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 

१० . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी मुंबई शहर नागरी सहकारी पतसंस्था 
फेडरेशन मर्या . , मुंबई . , ५ , कमर मॅन्शन , ४०-४५ए , नानाभाई परळकर मार्ग , परेल व्हिलेज , मुंबई ४०० ०१२ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१२ . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१३ . 


कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रिया 
राबवावी . 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०२१ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 


आदेश 


१ ९ ६० चे 


कलम 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष ३ / कलम १५६ / आदेश / १२७६ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये मुंबई शहर नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्या . , मुंबई ५ , कमर मॅन्शन , ४०-४५ ए , नानाभाई परळकर मार्ग , परेल व्हिलेज , मुंबई 
४०० ०१२ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१०१ अन्वये प्राप्त वसूली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसूली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच 
मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या 
कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान 
केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ श्री . चंद्रकांत नामदेव वारंग 

वसुली व विक्री अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 


२ . 


४ . 


५ . 


६ . 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसूलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी . 

कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी 
यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ १५ 


१० . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी मुंबई शहर नागरी सहकारी पतसंस्था 
फेडरेशन मर्या . , मुंबई . ५ , कमर मॅन्शन , ४०-४५ए , नानाभाई परळकर मार्ग , परेल व्हिलेज , मुंबई ४०० ०१२ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१२ . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१३ . कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रिया 
राबवावी . 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०२१ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain ” ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state ; 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 4th 
June 2021 and 25th June 2021 , to continue emergency measures to prevent and contain the spread 
of Covid - 19 virus and to extend the restrictions that have been imposed from time to time , along 
with all additions and clarifications issued thereof , to break the chain of transmission of Covid - 19 
virus effectively ; 

3. Whereas , the Government of Maharashtra , has vide Notification No. DMU / 2020 / CR.92 / 
DisM - 1 , dated 25th June 2021 , issued modifications / alternations and additions to the above refered 
order dated 4th June 2021 , in order to contain new variants like delta , delta plus etc. which are 
fueling the potentiality of imminent ( 4-6 weeks ) , more severe third wave with wider geographical 
area ; 

4. THEREFORE , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated 23rd 
December 1959 u / s 10 sub section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , 
as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid - 19 
virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread 
of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the chain of 
transmission of virus effectively , do hereby promulgate an order under section 144 CrPC , to observe 
the directions of the Government of Maharashtra issued vide Notification No. DMU / 2020 / CR.92 
DisM - 1 , dated 25th June 2021 , alongwith all additions and clarifications issued thereof , and certain 
regulations framed for effective containment of Covid - 19 pandemic and prohibit violation of the 
same . 

5 . This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 07 AM on 31st July 2021 and will remain in force till 7 AM on 
14th August 2021 , unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCsP . 


Given under my hand and seal on this 30th day of July 2021 at Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ १७ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra issued directions vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR . 92 / DisM - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain ” ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state ; 

2. Whereas , the Government of Maharashtra issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 4th 
June 2021 and 25th June 2021 , to continue emergency measures to prevent and contain the spread 
of Covid - 19 virus and to extend the restrictions that have been imposed from time to time , alongwith 
all additions and clarifications issued thereof , to break the chain of transmission of Covid - 19 
virus effectively ; 

3. Whereas , the Government of Maharashtra has , vide Notification No. Corona 2021 / C.R.366 / 
Arogya - 5 , dated 2nd August 2021 , issued modifications to the currently imposed restrictions , 
allowing Disaster Management Authorities of the districts Mumbai , Mumbai Suburban and Thane 
to take a decision regarding reducing the currently imposed restrictions , and the Municipal 
Corporation of Greater Mumbai ( MCGM ) , which is the Disaster Management Authority for Greater 
Mumbai , consequently released a circular No. MGC / G / 4967 , dated 2nd August 2021 , issuing 
modifications to the currently imposed restrictions ; 

4. THEREFORE , I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated 23rd 
December 1959 u / s 10 sub section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , 
as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid - 19 
virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread 
of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the chain of 
transmission of virus effectively , do hereby promulgate an order under section 144 Criminal 
Procedure Code , to observe the directions of the Government of Maharashtra issued vide 
Notification No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 2nd August 2021 , alongwith all additions 
and clarifications issued thereof , and certain regulations framed for effective containment of Covid 
19 pandemic , and prohibit violation of the same . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of the Commissioner of 
Police , Greater Mumbai , with effect from 00.00 Hrs on 04th August 2021 and will remain in force 
till 24.00 Hrs on 31st August 2021 , unless withdrawn earlier . The order u / s 144 CrPC , Dated 30th 
July 2021 , issued by the undersigned is hereby withdrawn . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCSP . 

Given under my hand and seal on this 3rd day of August 2021 at Mumbai . 


Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक विशा / कोरोना / मनाई आदेश / ३०२६ / २०२१.– ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व ठाणे शहरात गतीने पसरत आहे असे 
दिसून येत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ 
दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहेत . त्याबाबतची नियमावली तयार 
करण्यात आलेली आहे . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डीएमयु / २०२० / सीआर / ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये लेवल्स 
ऑफ रिस्ट्रीक्शन्स फॉर ब्रेकींग द चेन आदेश घोषीत केला आहे . तसेच महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र . कोरोना २०२१ / 
सी.आर .३६६ / आरोग्य -५ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ नुसार सुधारित आदेश निर्गमित केले आहेत . ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने 
सदर सुधारीत आदेशानुसार निबंधामध्ये पुढीलप्रमाणे अंशतः बदल केले आहेत . त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस , खालील व्यक्ती आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत 
माझी खात्री झालेली आहे ; 

( ३ ) ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राज्यपत्र असाधारण भाग -१ मध्य उप - विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र . ४ मधील 
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चा - क्रमांक एमएससी -१२७४ / व्ही - एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ ( II १ ९ ७४ ) चे 
कलम २१ अन्वये यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 

( ४ ) त्याअर्थी मी जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ 
एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी , म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदार प्रक्रिया संहिता कलम १४४ 
( १ ) ( ३ ) अन्वये जा.क्र.वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / २८ ९९ / २०२१ , दिनांक २३ जुलै २०२१ अन्वये काढण्यात आलेला मनाई आदेश रद्द करण्यात 
येत असून , महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ नुसार सुधारित मनाई आदेश दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ चे ००.०१ ते ३० ऑगस्ट २०२१ 
चे २४.०० वा . चे दरम्यान लागू करीत आहे . 

अत्यावश्यक सेवेची सर्व दुकाने आठवड्यातील सर्व दिवस २२.०० वाजेपावेतो चालू राहतील . 

अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने व आस्थापना सोमवार ते शनिवार रात्री २२.०० वाजेपावेतो चालू राहतील व रविवारी 
बंद राहतील . मात्र शॉपिंग मॉल्स पुर्णतः बंद राहतील . 

मेडीकल व केमिस्ट शॉप्स सर्व दिवस पूर्ण वेळ चालू राहतील . 

रेस्टॉरंट / हॉटेल ५० टक्के बैठक क्षमतेने सोमवार ते शनिवार दुपारी १६.०० वाजेपावेतो सुरू राहतील . रविवारी बंद राहतील . 
पार्सल व टेक - अवे सुविधा आठवडयातील सर्व दिवस नियमित वेळेप्रमाणे चालू राहील . 

५ . व्यायामशाळा , योग - वर्ग , केश कर्तनालये , ब्युटी पार्लर इत्यादी व स्पा ५० टक्के क्षमतेचे सोमवार ते शनिवार रात्री २२.०० 
वाजेपावेतो सुरू राहतील आणि रविवारी बंद राहतील . 

जलतरण तलाव आणि निकट संपर्क येऊ शकतो असे क्रीडा प्रकार वगळून अन्य इनडोअर व आऊटडोअर खेळास संबंधित 
महानगरपालिका / नगरपालिका / स्थानिक प्राधिकरण यांनी नियमित केलेल्या वेळेनुसार परवानगी असेल . 

सार्वजनिक उद्याने , खेळाची मैदाने हे केवळ व्यायाम , चालणे , धावणे व सायकलींग याकरिता सकाळी ०५.०० ते सकाळी 
० ९ .०० वाजेपावेतो चालू राहतील . 

सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालये १०० टक्के क्षमतेने सुरू राहतील . 
९ . सर्व कृषीविषयक सेवा , बांधकाम उद्योग , औद्योगिक सेवा , मालवाहतूक सेवा नियमितपणे चालू राहतील . 
१०. सर्व सिनेमागृहे , नाट्यगृहे व मल्टिप्लेक्सेस ( स्वतंत्र आणि मॉल्समधील ) पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील . 
११. सर्वप्रकारची धार्मिक स्थळे पुढील आदेशापर्यत बंद राहतील . 
१२. चित्रीकरण नियमित वेळेनुसार करण्यास परवानगी राहील . 


१ . 


२ . 


३ . 


४ . 


६ . 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ १ ९ 

वरील शिथील केलेल्या निबंधा व्यतिरिक्त शासनाकडील दिनांक ४ जून २०२१ रोजीचे आदेशातील स्तर -३ चे खालील निबंध पुर्ववत लागू 
राहतील . 

१ . उपनगरीय लोकल वाहतूकीबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने निर्गमित केलेले आदेश लागू राहतील . 

सामाजिक / राजकीय / सांस्कृतीक मेळावे , निवडणूका , निवडणूक प्रचार , निवडणूक बैठका ५० टक्के बैठक क्षमतेने सोमवार ते 
शुक्रवार सायंकाळी १६.०० वाजेपावेता घेता येतील . 

३ . लग्न समारंभ फक्त ५० लोकांच्या मर्यादेतच करता येईल . 


२ . 


४ . 


अंत्यसंस्कार विधी फक्त २० लोकांच्या उपस्थितीत करता येईल . 


५ . 


६ . 


ई - कॉमर्स सेवा पुर्वीप्रमाणे नियमित सुरू राहतील . 

सार्वजनिक परिवहन सेवा १०० टक्के बैठक क्षमतेने सुरू राहतील . परंतु प्रवाशांना उभे राहून प्रवास करता येणार नाही . 
( ६ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल . 

( ७ ) उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक / चालक / व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी 
स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश 
एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त 
कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

( ८ ) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


जय जीत सिंह , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


ठाणे शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्तालय मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

आदेश 


3 ; 


क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / ३०३ ९ / २०२१.– ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला कोरोना 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला आहे . तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व मिरा - भाईंदर , 
वसई - विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील 
तरतुदी , नुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबत ची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे ; 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ०४ जून २०२१ , अन्वये , 
आदेश लागू केलेला आहे . उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापुर्वी लागू 
केलेल्या मनाई आदेशातील निर्बंधामध्ये शिथिलता दिली आहे 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्र.पीआरओ -० ९ २० / प्रक्र २१७ / विशा -२ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष 
प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये , जा.क्र . / विशा / कोरोना / मनाई आदेश / 
२ ९ ७१ / २०२१ , दिनांक ३१ जुलै २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी ०७.०० वाजे पासून पुढील 
आदेशापर्यंत लागू करण्यात आलेले होते . तसेच संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधिन राहून मिरा - भाईंदर , वसई 
विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाय योजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ 
( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जनतेस , खालील व्यक्ती , आस्थापना यांन उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे ; 

त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ६ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई आदेशा 
मध्ये खालील अतिरिक्त शिथिलता नियमांचा समावेश करण्यात आला असून सदरचा मनाई आदेश दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२१ रोजी पासून पुढील 
आदेश लागू राहतील . 
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशातील शिथिलता नियम हे मिरा - भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्राकरिता खालीलप्रमाणे आहेत . 
सर्व अत्यावश्यक सेवेची दुकाने आठवड्यातील सर्व दिवस रात्री १०.०० वा . पर्यंत 

चालू 

राहतील . 
२ . अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने व आस्थापना सोमवार ते शनिवार रात्री १०.०० वा.पर्यंत चालू राहतील व रविवारी बंद 
राहतील . मात्र शॉपींग मॉल्स पुर्णतः बंद राहतील . 
३. मेडीकल व केमिस्ट शॉप्स सर्व दिवस पूर्ण वेळ चालू राहतील . 

उपहारगृहे / हॉटेल्स / रेस्टॉरंन्ट हे सोमवार ते शनिवार दुपारी १६.०० वाजेपर्यंत हॉटेलच्या बैठकीच्या क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमतेने सुरू 
राहतील व रविवारी बंद राहतील . केवळ पार्सल / टेक अवे आणि होम डिलेवरी सुविधा सर्व दिवस नियमीत वेळे प्रमाणे चालू राहील . 
५ . 

व्यायाम शाळा , योगा - वर्ग , केश कर्तनालये , ब्युटी पार्लर इत्यादी व स्पा ५० टक्के एवढ्या क्षमतेने सोमवार ते शनिवार रात्री १०.०० 
वा.पर्यंत सुरू राहतील आणि रविवारी बंद राहतील . 

जलतरण तलाव आणि निकट संपर्क येऊ शकतो असे क्रिडा प्रकार वगळून अन्य इनडोअर व आऊटडोअर खेळांस संबधित 
महानगरपालिका / नगरपालिका / स्थानिक प्राधिकरण यांनी नियमित केलेल्या वेळेनुसार परवानगी असेल . 

सार्वजनिक उद्याने , खेळाची मैदाने हे केवळ व्यायाम , चालणे , धावणे व सायकलिंग यांकरिता सकाळी ०५.०० ते सकाळी ० ९ .०० 
वाजेपर्यंत चालू राहतील . 

सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालये १०० % क्षमतेने सुरू 
९ . सर्व कृषि विषयक सेवा , बांधकाम उदयोग , औद्योगिक सेवा , मालवाहतूक सेवा नियमित पणे चालू राहतील . 
१० . सर्व सिनेमागृहे , नाटयगृहे , मल्टीप्लेक्स ( स्वतंत्र आणि मॉल्समधील ) पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील . 
११ . सर्व प्रकारची धार्मिक स्थळे पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील . 
१२. चित्रीकरण नियमित वेळे नुसार करण्यास परवानगी असेल . 


१ . 


. 


४ . 


६ . 


७ . 


८ . 


सुरू राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ २१ 

वरील शिथील केलेल्या निर्बंधाव्यतिरिक्त शासनाकडील दिनांक ४ जून २०२१ रोजीचे आदेशातील स्तर -३ ( Level - ३ ) चे 
खालील निबंध संपूर्ण मिरा - भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्राकरिता पुढील आदेशापर्यंत पूर्ववत लागू राहतील . 

उपनगरीय लोकल वाहतुकीबाबत बृहन्ममुंबई महानगरपालिकेने निर्गमित केलेले आदेश लागू राहतील . 
२ . सामाजिक / राजकीय / सांकृतिक मेळावे , निवडणुका , निवडणूक प्रचार , निवडणूक बैठका , ५० % बैठक क्षमतेने सोमवार ते शुक्रवार 
सायं . ०४.०० वा . पर्यंत घेता येतील . 


१ . 


३ . 


लग्न समारंभ फक्त ५० लोकांच्या मर्यादेतच करता येतील . 


४ . 


अत्यंसंस्कार विधी फक्त २० लोकांच्या उपस्थितीमध्ये करता येईल . 


५. ई - कॉमर्स सेवा पूर्वीप्रमाणे नियमित सुरू राहतील . 
६. सार्वजनिक परिवहन सेवा १०० % क्षमतेने सुरू राहतील . परंतु प्रवाशाना उभे राहून प्रवास करता येणार नाही . 

सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


विजयकांत सागर , 


मिभाववि आयुक्तालय , 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 


पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्तालय मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

आदेश 


3B 


क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / २ ९ ७१ / २०२१.- ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला कोरोना 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला आहे . तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व मिरा - भाईंदर , वसई 
विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदी 
नुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रं . डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ०४ जून २०२१ , अन्वये , आदेश 
लागू केलेला आहे . उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणु संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापुर्वी लागू 
केलेल्या मनाई आदेशातील निबंधामध्ये शिथिलता दिली आहे 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्र.पीआरओ -० ९ २० / प्रक्र २१७ / विशा -२ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष 
प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये , जा.क्र . विशा / कोरोना / मनाई आदेश / 
२८६ ९ / २०२१ दिनांक २४ जुलै २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७.०० वाजे पासून 
दिनांक २ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७.०० वाज पावेतो लागू करण्यात आलेले होते . संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या 
आदेशास अधिन राहून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाय योजना म्हणून फौजदारी दंड 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे आदेश काढणे आवश्यक असले बाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ जून २०२१ रोजी , निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई 
आदेशामध्ये मिरा - भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र हे Levels of Restrictions For breaking The Chain अंतर्गत स्तर -३ ( Level 
3 ) मध्ये समाविष्ट असल्याने या स्तराचे सर्व निर्बंध दिनांक ०४ जून २०२१ रोजीचे शासन आदेशानुसार जसेच्या तसे लागू राहतील . सदरचा मनाई 
आदेश दिनांक ०२ ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी ०७.०० वा . पासून पुढील आदेश होईपर्यंत लागू राहील . 

सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


विजयकांत सागर , 


मिभाववि आयुक्तालय , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ . 


पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ २३ 

पोलीस आयुक्तालय मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 


२ . 


6 
. 


क्रमांक / पो . उप . आ . मुख्या . / मनाई आदेश / २ ९ ३२ / २०२१.- ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे 
तसेच दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी नागपंचमी सण सर्वत्र साजरे होणार आहेत . 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं / पो.आ.वा. / अधि.प्रधान / आदेश / 
३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) 
चे वापरावयाचे अधिकार आम्हांस प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपूर , 
वालीव , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकूण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी , समाज 
कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी , वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 
१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
५ . सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 
६ . सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन 

पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 
४. सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 
५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

६. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 
सदर मनाई आदेश दिनांक ३१ जुलै २०२१ रोजी रात्रौ ००-०१ वाजेपासुन ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे रात्रौ २४-०० वाजेपर्यंत 
अंमलात राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


७ . 


विजयकांत सागर , 


मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक ३० जुलै २०२१ . 


पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


BY THE DEPUTY COLLECTOR ( ENC / REM ) AND COMPETENT AUTHORITY 

BHANDUP 


No. Dy.Coll./Enc/Rem/Bhandup/Panthar Nagar - 01 / 2019. — Wheras , the Deputy Collector ( Enc / 
Rem ) of Bhandup , has been appointed as Competent Authority , under section 3 of the Maharashtra 
Slum Areas ( Improvement , Clearance , Redevelopment ) Act , 1971 in respect of all lands having 
any type of tenure and owernship ( except Central Government lands ) in Bhandup , Kanjur , Hariyali 
and Vikroli revenue villages within Kurla Taluka ; 

2. And Whereas , on the basis of the information about the slum areas available , the Competent 
Authority is satisfied that the areas specified in the Schedule hereto ( here in after referred to as 
the said areas ) are source of danger to the health , safety or convenience of the public of that area 
and of its neighbourhood by reason of it being overcrowded and lacking in basic amenities , has 
been rendered insanitary , squalid , and / or otherwise . 

3. Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me under section 4 ( 1 ) of the 
Maharashtra Slum Areas ( Improvement , Clearance , Redevelopment ) Act , 1971 , I , Deputy Collector 
( Enc / Rem ) and Competent Authority of Bhandup , declare the said areas to be the Slum Areas . 


Schedule of Areas 


Local name of the area and Village Vikhroli , Taluka Kurla 


C.T.S. No. 


Area ( Sq . Mt. ) 


189 ( pt ) 


12597.6 


Total 


12597.6 


Description of Boundaries : 

East : CTS No. 189 
West : Hariyali Boundry 
South : CTS No. 189 


North : CTS No. 189 


Bhandup , 
dated 2nd August 2021 . 


AJIT NAIRALE , 
Deputy Collector ( Enc / Rem ) And 
Competent Authority , 

Bhandup . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ २५ 


पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक यांजकडून 


तात्पुरती अधिसूचना | आदेश 


क्रमांक २०३ / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२१.– जनतेस पोहोचणारा धोका , अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश देण्याकरिता 
मी , योगेश कुमार , भा.पो.से. पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ३ ९ चे कलम ३३ आणि अधिसूचना क 
गृहविभाग , मो.वा.अ. ६६५७- बारा , दिनांक १३ जुलै १ ९ ५ ९ यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याव्दारे खालील प्रमाणे 
आदेश देत आहे . 

क्र . ७४ पोउआ / दक्षिण / वाहतूक / तात्पुरती / २०२१ 

जनतेस पोहचणारा धोका , अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता तसेच वाहतुकीची कोंडी रोखण्याकरिता सर्व प्रकारच्या हातगाड्यांच्या 
वाहतुकीस खालील नमूद मार्गावर एक महिन्याकरीता सकाळी ०८-०० ते ११-०० वा . पर्यत व सायंकाळी १७-०० वा . ते २०-०० वा . पर्यंत निबंध 
घालण्यात येत आहे . 

( १ ) एल.टि.रोड काळबादेवी ते साबुसिद्दीकी जंक्शन , ( २ ) साबुसिद्दीकी जंक्शन ते कर्नाक बंदर जंक्शन , कर्नाक रोड , ( ३ ) नेसबिट जंक्शन 
ते सर जे.जे.मार्गावर जे.जे. ब्रिजच्या उत्तर दिशेकडील चढणीपर्यंत दक्षिण व उत्तर वाहिनीवर , ( ४ ) रामचंद्र भट मार्ग , एम.एस.अली रोड ते दोन 
टाकी जंक्शन , ( ५ ) मायलेट बंदर ते कर्नाक बंदर जंक्शन पी डिमेलो रोड दक्षिण व उत्तर वाहिनीवर , ( ६ ) वाडीबंदर जंक्शन , एस.व्हि.पी रोड ते 
गोल देऊळ जंक्शन दक्षिण व उत्तर वाहिनी , ( ७ ) मांडवी पोस्ट ऑफीस ते तांबा काटा जंक्शन , इब्राहिम रहिमतुल्ला रोड , ( ८ ) पोहमल जंक्शन ते 
कुंदनलाल काटा जंक्शन , युसुफ मेहेर अली रोड , ( ९ ) काळबादेवी रोड , तांबा काटा जंक्शन ते वर्धमान जंक्शन , ( १० ) एल.टि.रोड बादशाह जंक्शन 
ते कोलंबो जंक्शन , ( ११ ) एस.व्हि.पी रोड , प्रार्थना समाज जंक्शन ( रिलायन्स रुग्णालय ) ते गोल देऊळ , ( १२ ) शेख मेमन स्ट्रीट , जुम्मा मशिद ते 
बादशाह जंक्शन , ( १३ ) अब्दुल रहेमान स्ट्रीट , एल . टि रोड जंक्शन ते वाय.एम. रोड जंक्शन , ( १४ ) डि.एन रोड दक्षिण वाहिनी , गुलशन ईराण 
हॉटेल ते सी.एस.एम.टी जंक्शन , १५ ) डि.एन रोड उत्तर वाहिनी , सी.एस.एम.टी जंक्शन ते पोलीस आयुक्त कार्यालय कॉर्नर . 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


योगेश कुमार , 


कुमार , भा.पो.से. 


पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , 


वाहतूक , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE DY . COMMISSIONER OF POLICE ( SOUTH ) 

TEMPORARY NOTIFICATION / ORDER 


No. 203 / DCP / South / Traffic / 2021.— In order to prevent obstruction , inconvenience to the public 
and to maintain smooth , safe vehicular traffic movements and to avoid inconvenience to the members 
of the public , so to direct , I , Yogesh Kumar , IPS , Dy . Commissioner of Police ( South ) , Traffic , 
Mumbai , in exercise of the powers conferred upon me under section 33 of Motor Vehicles Act , 
1939 and Notification C Home Department , M.V.A. 6657-12 , dated 13th July 1959 , do hereby order 
as under . 


No. 74 / DCP / SOUTH / TRAFFIC / TEMP / 2021 . 

In order to avoid danger , obstruction and inconvenience to the public as well as to prevent 
traffic jam Movement of All types of handcarts shall be banned One Month on the following routes 
from 08-00 am to 11-00 am . and 17-00 pm . to 20-00 pm . 

( 1 ) LT Road , Kalbadevi to Sabusiddhiki Junction , ( 2 ) Sabusiddhiki Junction to Karnak Bunder 
Junction , Karnak Road , ( 3 ) Nesbit Junction to Sir J. J. road towards the north side of the J. J. 
Bridge On South and North Channel , ( 4 ) Ramchandra Bhat Marg , MS Ali Road to Two Tank 
Junction , ( 5 ) Mallet Bunder to Karnak Bunder Junction , P D'mello Road South and North Channel , 
( 6 ) Wadi bunder Junction , SVP Road to Gol Temple Junction South and North Channel , ( 7 ) Mandvi 
Post Office to Tamba Kata Junction , Ibrahim Rahimatullah Road , ( 8 ) Pohamal Junction to Kundanlal 
Kata Junction , Yusuf Meherali Road , ( 9 ) Kalbadevi Road Tamba Kata Junction to Vardhman 
Junction , ( 10 ) LT Road Badshah Junction to Colombo Junction , ( 11 ) SVP Road , Prarthana Samaj 
Junction ( Reliance Hospital ) to Gol Temple , ( 12 ) Sheikh Memon Street , Jumma Masjid to Badshah 
Junction , ( 13 ) Abdul Rahman Street , LT Road Junction to Y. M. Road Junction , ( 14 ) DN Road 
South Channel , Gulshan Iran Hotel to C.S.M.T Junction , 15 ) DN Road North Channel , C.S.M.T 
Junction to Police Commissioner's Office Corner . 


Issued under my seal and signature on the 6th day of Aug , 2021 . 


YOGESH KUMAR , IPS 
Dy . Commissioner of Police ( South ) , 

Traffic , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ २७ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई यांजकडून 


अंतिम आदेश 


क्रमांक उपनि / वसई / बी -१ / लक्ष्मीछाया हौ . / अवसायन कलम १०२ / ३८ ९ ५ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , योगेश रं . देसाई , उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई लक्ष्मी छाया को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , ए -६ , ब्लॉसम कॉम्प्लेक्स , शिर्डी नगर , गालानगर , आचोळे , नालासोपारा ( पू . ) , ता . वसई , जि . पालघर या संस्थेच्या 
अवसायनाचे अंतिम आदेश पारित करुन अवसायकपदी उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) नुसार श्री . सी . एस . पाटील , सेवानिवृत्त सहकार 
अधिकारी श्रेणी -१ , सहकारी संस्था यांना कायम करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक १ ९ जुलै २०२१ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


योगेश रं . देसाई , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , वसई . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३६५४ / २०२१.- श्री . अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक १ ९ जुलै २०२१ व दिनांक २० जुलै 

एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक १७ जुलै २०२१ व १८ जुलै २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला व पुढील 
दिनांक २१ जुलै २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक २२ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . 

पू . 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


२०२१ अशी 


श्री . अ . य . थत्ते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . य . थत्ते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . य . थत्ते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . जी . मलशेट्ट , जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


ए . बी . भिल्लारे , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


रायगड - अलिबाग . 
दिनांक २ ९ जुलै २०२१ . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ २ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३७०६ / २०२१ . - श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २२ जुलै २०२१ व 
दिनांक २३ जुलै २०२१ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तित रजा , पुढील दिनांक २४ जुलै २०२१ व २५ जुलै २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या 
सुट्टीला जोडून , दिनांक २२ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . पू.पासून ते दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक २२ जुलै २०२१ रोजीच्या का.वे.पू.पासून ते दिनांक २३ जुलै २०२१ रोजीची का.वेळसंपेपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री.अ.य.थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 

दिनांक २३ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीच्या का.वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . आर . जी . मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 

उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


2 


रायगड - अलिबाग . 
दिनांक ३० जुलै २०२१ . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३७३५ / २०२१.- श्रीमती पी . पी . बनकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव , जिल्हा - रायगड 
यांची दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ ते ७ ऑगस्ट २०२१ अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ३१ जुलै २०२१ व १ ऑगस्ट २०२१ 
रोजीच्या सुट्टीला व पुढील दिनांक ८ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक ३० जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक ९ 
ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती पी . पी . बनकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , माणगांव , जि . रायगड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . पी . बनकर , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव , जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती पी . पी . बनकर , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . एस . कोले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , माणगांव , जि . रायगड 
यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ . 


विभा . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३७३६ / २०२१.- श्री . आर . आर . पाटील , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग , यांचा दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ 
ते दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या का . वे . नंतर पासून ते दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ 
रोजीचे का . वे . पुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . आर . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . आर . पाटील , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . आर . पाटील , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ . 


विभा . प्र . इंगळे , 
प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ ३१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३७३७ / २०२१.– श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांचा दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ ते 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक ७ जुलै २०२१ व ८ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक १ 
ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या लोकन्यायालयाच्या का.वे नं . पासून ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती पी . एस . आपटे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . एस.आपटे , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे . 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर . , कर्जत यांजकडे राहील . 


वि . प्र . इंगळे , 


रायगड , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक वि.शा. / भाडेकरू मनाई आदेश / ३०८० / २०२१.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे 
वास्तव्याचे प्रमाणात मोठ्या संख्येने वाढ झालेली आहे . स्थलांतरित इसमांना घर , सदनिका , हॉटेल , जागा , इत्यादी भाडे तत्त्वावर देताना संबंधित 
घरमालक हे भाडेकरुंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाड्याने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही 
कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे . त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय , गुन्हे व समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून 
आले आहेत अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणा - या संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती पोलीस ठाणेस अद्यावत करणे आवश्यक 
आहे . 

ज्याअर्थी , संदर्भ क्र . १ , २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , मिरा - भाईंदर , वसई विरार पोलीस आयुक्तालयातील निवासी 
क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका / फ्लॅट , घर , दुकाने , हॉटेल , जागा भाड्याने देण्यापुर्वी भाडेकरुची शहानिशा करून संबंधित पोलीस ठाण्यास अवगत 
करावे जेणेकरून संबंधित भाडेकरू इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अद्यावत करता येईल . 

त्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशनचे 
हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका / फ्लॅट , घर , दुकाने , हॉटेल , जागा इत्यादी नागरिकांना भाडेतत्त्वावर देताना संबंधित मालकांनी , 
भाडेकरू इसमांनी , सोसायटीचे चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्यांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे . 

( १ ) भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मूळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा , 
( २ ) भाडेकरू परकीय नागरिक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स , 
( ३ ) भाडेकरू इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र , 

( ४ ) भाडेकरू इसमांचे मूळ वास्तव्याचा पत्ता , तेथील पोलीस ठाणेचे नाव , नोकरीचे / व्यवसायाचे ठिकाण असे कागदपत्रे प्राप्त करून 
संबंधित पोलीस ठाणेस ३ दिवसांचे आत माहिती द्यावी . भाडेकरू इसमांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेचे ईमेलवर किंवा टपालाद्वारे देण्यात यावी . 
तसेच पोलीस आयुक्तालयाचे वेबसाईट www.mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे ही माहिती पोलीस ठाण्याला देता येईल . 

जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये 
सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा . आदेशामुळे प्रभावित होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापुर्वी नोटीस बजावणे शक्य 
नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २४-०० वा.पर्यंत लागू राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


विजयकांत सागर , 


मिभाववि आयुक्तालय . 


पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ ३३ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./1880/2021.- Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , is 
granted earned leave for 03 days from 2nd August 2021 to 4th August 2021 . 

No locum tenens is necessary . On return from leave Smt . R. R. Bedagkar , is re - posted as Civil 
Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . R. R. Bedagkar , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi had she 
not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi shall remain with Smt . D. B. Sutar , Joint Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 2nd August 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./1883/2021.- Smt . K. K. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , is granted 
Earned leave for 29 days from 16th July 2021 to 13th August 2021 with permission to suffix holidays 
on 14th August 2021 and 15th August 2021 and to leave Head Quarters from 15th July 2021 A.O.H. 
to 16th August 2021 B.O.H .. Casual leave on 16th July 2021 which is already granted to her vide 
this letter referred to at Sr.No.3 above , is hereby cancelled . 

Smt . K. K. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , is granted permission to attend 
flag - hoisting ceremony on 15th August 2021 at Civil Court , Islampur . 

Applicant is directed to observe of covid protocol and submit certificate of no covid symptoms 
at the time of joining . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt . K. K Patil , is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . K. K. Patil , would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla had she not 
proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Smt . K. K. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , 
the charge of the Court of Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla shall remain with Smt . A. J. 
Bachulkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal , except the charge on 1st August 2021 , which is 
already kept with Smt . D. B. Sutar , Joint Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , vide office 
order referred to at Sr. No. 4 above . 


The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla is directed to hand over the charge of her 
Court to the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal . The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , 
is directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual . 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 2nd August 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ ३५ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./1928/2021.- Smt . A. B. Kurane , Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg , is granted earned 
leave ex - post facto , for 01 day on 26th July 2021 with permission to leave head quarters on 26th 
July 2021 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt . A. B. Kurane is reposted as Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Civil Judge ( S.D. ) , 
Sindhudurg , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg had she 
not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the Court of the Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg , 
was already kept with Smt . G. P. Kawdikar . Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Sindhudurg . 

The Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg is directed to submit joining report to this office , in view 
of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 4th August 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ अ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./1929/2021.- Smt . A. B. Kurane , Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg , is granted 
commuted leave ex - post - facto , for 25 days from 1st July 2021 to 25th July 2021 with permission to 
leave head quarters from 1st July 2021 to 25th July 2021 . 


No locum tenens is necessary . 


On returtn from leave Smt . A. B. Kurane is reposted as Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . A. B. Kurane , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg had she not proceeded 
on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the Court of the Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg , 
was already kept with Smt . G. P. Kawdikar , Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Sindhudurg . 

The Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg is directed to submit joining report to this office , in view 
of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 4th August 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ ३७ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टी.एन.ए / ( टी.एन.ए . ) / जीएनएल / ( ओ ) / ३०७५ / २०२० 
२०२१ / ४६१ / सन २०२१. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री शखेंश्वर 
कॉम्प्लेक्स को - ऑप . हो . सोसायटीज असोसिएशन लि . , सर्व्हे नं . २४ , 
हिस्सा नं . ४ , जुना सर्व्हे न . २४ , नवीन सर्व्हे नं . २ , हिस्सा नं . ४ , 
सर्व्हे नं . २ , हिस्सा नं . ४ , सर्व्हे नं . २३ , हिस्सा नं . १/२ , सर्व्हे नं . १ , 
हिस्सा नं . १/२ , सर्व्हे नं . २३ , हिस्सा नं . १/१ व २ , सर्व्हे नं . २३ , 
हिस्सा नं . १/१ व १/२ , देवचंद्र नगर , जैन मंदिर रोड , भाईंदर ( प . ) 
ता . जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

असून उप 
वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक टी.एन.ए / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टीसी ) / ३३५३४ / २०२१ 
२०२२ / ७४८ / सन २०२१ .- उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सिद्धीविनायक 
अपार्टमेंट को - ऑप . हौ . सो . लि . , घर नं . ३६६/०००२ , सारसोळे 
गांव , नेरुळ , नवी मुंबई , ता . जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


ठाणे , 
दिनांक ६ जुलै २०२१ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 


ठाणे तालुका , 


ठाणे . 


ठाणे , 
दिनांक १८ जून २०२१ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे 


तालुका , ठाणे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक टी.एन.ए / ( टी.एन.ए . ) / एचएजी / ( टीसी ) / ३३५३२ / २०२१ 
२०२२ / ६३० / सन २०२१ उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सांझा हाईटस 
को - ऑप . हौ . सो . लि . , जुना सर्व्हे नं . ३ ९९ / १४ , नवीन स . नं . ५ ९ , 
हिस्सा नं . १४ , कनकिया रोड , राज अंटलाटिकच्या शेजारी , 
मिरारोड ( पू . ) ता . जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक टी.एन.ए / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टीसी ) / ३३५३५ / २०२१ 
२०२२ / ७६ ९ / सन २०२१ उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मटिल्डा अपार्टमेंट 
को . ऑप . हौ . सो . लि . , जुना सर्व्हे नं . टी १५ ९ ८ , सी.टी.सी. नं . १२१ 
आणि १२२ , उत्तन , भाईंदर ( प . ) , ता . जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे 


ठाणे , 
दिनांक ३० जून २०२१ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे . 


ठाणे , 
दिनांक ७ जुलै २०२१ . 


तालुका , ठाणे . 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा . / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी. - ६ / सन २०२१ / SRA / 
CO / OW / 2021 / 27660 सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र झेलम सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , सी.टी.एस. नं . ३२ / ए / १ / २ ए ( पार्ट ) , 
सीटीएस नं . ३२ ए / १ / २ बी ( पार्ट ) , आणि सीटीएस नं . ३२ / ए / १ / ए 
( पार्ट ) , सी टी एस नं . ३१ ( पार्ट ) , विलेज किरोळ , तालुका कुर्ला , 
भटवाडी घाटकोपर ( प . ) , मुंबई ४०० ०८४ , या नावाने दिले असून , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३१४६ / 
सन २०२१ , दिनांक २८ जुलै २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

चेतन चौधरी , 
मुंबई , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २८ जुलै २०२१ . ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / ससं / मुंम / नोंदणी / २८२३ / २०२१ - याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , फिओना होम्स को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
प्लॉट नं . ४/१ , सर्वे नं . १३३ , सीटीएस नं . ८३५ ( पार्ट ) , आंबिवली , 
आझादनगर , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५३ क्रमांक एमयुएम / 
एमएचएडीए / एचएसजी / टीसी / १३५०७ / २०२१-२२ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


बजरंग जाधव , 


. 


मुंबई , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ . 


उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / ससं / मुंमं / नोंदणी / २६४१ / २०२१.- याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , कुश रिजेंसी को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सीटीएस नं . ८० ९ / ८३५ , प्लॉट नं . ओ.बी .२ , आझाद नगर , अपना 
बाजारच्या मागे ऑफ जे . पी . रोड , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० 
०५३ क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीए / एचएसजी / टीसी / १३५०४ / २०२१ 
२२ ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी , विभाग मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - पी / जीएनएल / ओ / ३१ ९ ८ / २१-२२ / सन 
२०२१ .– उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , श्री सिद्धीविनायक महिला सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , बी / ६०१ , रघुकुल बिल्डिंग , वसंत व्हॅली कॉम्प्लेक्स , 
दिंडोशी बसडेपोजवळ , गोरेगाव ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ ७ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


बजरंग जाधव , 


डॉ . सुनिल कोठावळे , 


मुंबई , 
दिनांक १६ जुलै २०२१ . 


उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २६ जुलै २०२१ . 


उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , पी - विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ ३ ९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी - विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - पी / जीएनएल / ओ / ३१ ९९ / २१-२२ / सन 
२०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी - विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , शिवस्मृती महिला सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , बी / १०२ , रघुकुल बिल्डिंग , वसंत व्हॅली कॉम्प्लेक्स , दिंडोशी 
बस डेपोजवळ , गोरेगाव ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ ७ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 

सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .४ / सन २०२१ / SRA / CO / 
OW / 29033.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची 
प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , सनराईज टॉवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , इमारत क्रमांक १५ , सी.टी.एस. नं . ५०२ ( पार्ट ) , ५०२ / 
३०३ , ५०२/३०५ ते ३८१ , ५१२,५१३,५१३ / १ ते ३४ , ५१५ , ५१५ / 
१ ते ११ , ५१६ , ५१६/१ ते १४ , व्हिलेज मालाड , राणी सती मार्ग , 
मालाड ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ ७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / १३१४८ / 
सन २०२१ , दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


आणि महाराष्ट्र 


डॉ . सुनिल कोठावळे , 


मुंबई , 
दिनांक २६ जुलै २०२१ . 


उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , पी - विभाग , मुंबई . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ . 


OW / 2021 / 28863 . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर , 

झोपुप्रा . , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक SRA / CO / OW / 2021 / 28791.- सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मुंबई शहर , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र क्रांतीनगर 
एस . आर . ए . सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , फायनल प्लॉट नं . 
१५ , टी.पी.एस. २ , माहिम डिव्हिजन , गोपी टॅक रोड , माहिम , 
मुंबई ४०० ०१६ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / १३१४२ / सन २०२१ , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .४ / सन २०२१ / SRA / CO / 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधींची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , ईस्पी टॉवर कमर्शिअल 
सहकारी संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. नं . ७ ९ ( पार्ट ) , ७ ९ / १ ते ३० , 
मौजे मागाठाणे , दत्तपाडा रोड , बोरीवली ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०६६ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम 
क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी. / टी.सी. / १३१४७ / सन २०२१ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


संध्या बावनकुळे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
मुंबई शहर , झो..प्रा . , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ . 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंमं / उपनि / ससं . ( मु.प.उ . ) / बी -१ / २७८८ / २०२१ याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , गांधीनगर नवरत्न को - ऑप . सोसायटीज 
असोसिएशन लि . , इमारत क्र . ३८ / १ ९९ ५ , एमएचबी कॉलनी , गांधीनगर , 
वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ , नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / 
जीईएन / ओ / १३५०८ / २०२१-२०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” असून उप वर्गीकरण 
इतर " असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , मुंबई , 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचई / एचएसजी / टीसी / १६२७६ / २०२१-२२ / 
२०२१ / ७०७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधिची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
प्रायमस रेसिडेन्सेस को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . 
४० ९ १ , ४० ९ १ / १ ते ३७ , ४० ९ ७ , ४० ९ ७ / १ ते ५ , व्हिलेज कोले 
कल्याण , सांताक्रुझ ( पूर्व ) मुंबई ४०० ०५५ , नोंदणी क्र . एमयुएम / 
डब्ल्यूएचई / एचएसजी / ( टीसी ) / १६२७६ / २०२१-२२ / २०२१ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्र . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


मुंबई , 
दिनांक ३० जुलै २०२१ . 


बजरंग जाधव , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई . 


व्हि . व्हि . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
एच - पूर्व विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग , मुंबई , 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एफ / एस / एचएसजी / २१८ / २०२१. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , मेरवानजी को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , सी . एस . नं . १३७/७४ , परेल शिवडी डीव्हीजन , 
डॉ . इ . बोर्जेस रोड , मुंबई ४०० ०१२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ 
यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 


संस्था " 


अनिल देवकर , 


सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था , 


मुंबई , 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 


एफ / एस विभाग , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


